आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील झालेय 
शिक्षण या उपश्ीर्षाखाली निधी वितरण.. 
(लेखाशिर्ष २२०२ १९०१ , २२०२ १९४८ व 
२२०२ एच ९७३ राज्य स्तर योजना) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ०४ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २४ जानेवारी,२०२०. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६ दि. ०५.०४.२०१९, 
दि. १६.०७.२०१९ व दि. २०.११.२०१९. 
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, नस्ती क्र. पूरक २९१९/ (३५/१९)/ अर्थसं 
शासन निर्णय- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, अशासकीय कनिष्ठ 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान आणि सैनिक शाळेमधील आदिवासि विद्यार्थ्याच्या तुकडीला सहाय्य या योजनांची 
अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात येते. या अनुषंगाने आदिवासी विद्यार्थ्यांकरीता आदिवासी 
घटक कार्यक्रम सन २०१९-२० अंतर्गत या योजनांकरीता एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी आतापर्यंत विहित 
तरतुदीच्या ८० टक्के निधी वितरण मर्यादेतील निधी संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण 
विभागास वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ४ येथील प्रस्तावास अनुसरुन आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 
२०१९-२० मागणी क्र.टी-५, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०२-माध्यमिक शिक्षण, ७९६- 
जनजाति क्षेत्र उपयोजना, (०१)-जनजाती क्षेत्र उपयोजना मधील खालील योजनांकरीता त्यासमोर स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या तरतुदी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


रु. हजारात 
अ. योजनेचे नाव मूळ पूरक एकूण मूळ सदर शासन 
क्र. अर्थसंकल्पित | मागणीद्वारे।| तरतूद | अर्थसंकल्पीय | निर्णयाद्वारे 
तरतूद मंजूर तरतुदीच्या ८० वितरीत 
तरतूद टक्के च्या | करण्यात येत 
मर्यादेत वितरीत | असलेली 
करण्यात तरतूद 
आलेली तरतूद 
1१ | २ ३ 8 दु & 
j सर्वसाधारण माध्यमिक | ५५२८४८ । १४१६७३ | ६९४५२१ | ४४२२७८.८ २५२२४२.२ 
शाळांना सहायक अनुदान. 
(२२०२ १९०१ ) - ३६ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


2 | अशासकोय कनिष्ठ | २६४०६ ७५३० ३३९३६ २११२४.६ १२८११.४ 
महाविद्यालयांना सहायक 
अनुदान (२२०२ १९४८ ) - ३६ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 


३ | सैनिक शाळेमधील | १६३७४९ ४४८२२ । २०८५७१ १३०९९९.४ ७७५७१.६ 
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या 
तुकडीला सहाय्य (२२०२ एच 
९७३) - ३६ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतन) 


एकुण ७४३००३ १९४०२५ | ९३७०२८ ५९४४०२.८ ३४२६२५.२ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. विभाग प्रमुखांनी/नियंत्रक 
अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ६ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील दिलेल्या सुचनांप्रमाणे तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१.०४.२०१९, दि. ०८.०७.२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१.०४.२०१९ व दि. ०८.०७.२०१९ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभाग/ व्यय १४ द्वारे 
दि. २२.०१.२०२० रोजी दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२४१५२५४९९३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ki fa al Kj Sa Nn fa O eer Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a912 


p a W a I 96205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a3 


4e8, cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2020.01.24 16:45:40 +05'30' 


किरण कि. पवार 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
२. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


३. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 
५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


७. वित्त विभाग ( stare /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


